कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४, ०१.०१.२०१५, 
०१.०१.२०१६ व ०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती 
सामायिक जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: जेएलई-१०१३/प्र.क्र. १६९ /तुरुंग-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०१७. 


संदर्भ : अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा, पुणे यांचे जा.क्र. कार्यकारी 
सजेसू/ काउमनि/११५०६/२०१६/कक्ष-२/पुणे, दिनांक ०९.१२.२०१६. 


- परिपत्रक - 


कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४, 
दि.०१.०१.२०१५,दि. ०१.०१.२०१६, व दि. ०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली आहे. सदर जेष्ठतासूची सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक 29.90.2099 मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४, दि.०१.०१.२०१५,दि. 
०१.०१.२०१६, व दि. ०१.०१.२०१७ ची प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गातील सर्व अधिका-यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिका- 
यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. कारागृह 
उपमहानिरीक्षकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती 
कारागृह महानिरीक्षणालयाकडे असलेल्या अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या 
विभागाकडे दिनांक २८.०२.२०१७ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न 
झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम जेष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात येईल. 

3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१७०१३०१४५९३९९१२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 
Pp fa b h a ka r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae481c2dc 
At mM a fa mM Sa n kh e 55f48d889691 ffa9939a, cn=Prabhakar Atmaram Sankhe 
Date: 2017.01.30 15:01:11 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१६९/ तुरुंग-१ दिनांक 30 जानेवारी, २०१७ चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 
कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४, ०१.०१.२०१५, ०१.०१.२०१६ व ०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची 
(वेतनश्रेणी-रु.३७४००-६७००० ग्रेड वेतन ८९००) 


अ. | जेष्ठता नाव प्रवर्ग जन्मतारीख | प्रथम नियुक्तीचा नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक महाराष्ट्र अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (agatha वया पदावरील | (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक अर्हता लोकसेवा 
प्रवर्ग नेमणूकीचा विभागीय परिक्षेव्दारे जेष्ठतेचा आयोगाची 
बदलला दिनांक नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव परीक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक दिनांक 
त्याचा परिक्षेचे वर्ष ) 
दिनांक) 
१ २ ३ 8 4 g 9 ८ ९ १० ११ ११ 
१ |१ स्वाती माधव खुला ०४.०७.१९६७ | १५.०६.१९९५ । ससेनि/मलोआ/अधी. । ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ | बी.ए.,एम.एस. | १४.०५.१९९७ 
साठे ०९.०९.२०११ वि.का.वर्ग-२/ डब्ल्यु, 
बी.एम.सी. 
2 | 2 राजेद्र तानबाजी | इ.मा.व. २५.०७.१९६० | ०९.०६.१९८६ । ससेनि/तु.अ.श्रेणी- ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०१८ | बी.कॉम, १४.०५.१९९७ 
धामने ०९.०९.२०११ २/०९.०६.१९८६ एल.एल.बी, 
एम.एस.डब्ल्यु 
३ |।३ योगेश दत्तात्रय । खुला ०७.१२.१९६९ । १५.०६.१९९५  । अधीक्षक, जिल्हा १०.१०.२०१६ | ३१.१२.२०२७ | एम.ए. १४.०५.१९९७ 
देसाई १०.१०.२०१६ कारागृह वर्ग-२/ 


१५.०६.१९९५६ 


